RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक ५७]] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २६ , २०१९ / अग्रहायण ५, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ८२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उल्हासनगर महानगरपालिका 
मुख्य इमारत , उल्हासनगर ४२१ ००३, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 

क्रमांक उमपा / साप्रवि / ७६० / २०१ ९ . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तिना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियम, २०१५ दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ च्या अधिसूचनेन्वये जारी करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर , पाणीपुरवठा 
वसुली, ना हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या ४ घटकांतर्गत येणाऱ्या सेवांचा समावेश करण्याबाबत व सदर सेवांकरिता आवश्यक 
कागदपत्रे , फी , नियतकाल मर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी , शासन नगरविकास विभाग यांनी 
शासन निर्णय क्र . संकीर्ण - २०१५/ प्र.क्र . ३९ ८ / नवि -२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ अन्वये अधिसूचीत करणेबाबत निर्णय घेतला आहे 

त्याअर्थी शासन निर्णय क्र . संकीर्ण - २०१५ / प्र.क्र . ३९ ८/ नवि-२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ नुसार मालमत्ता कर संदर्भातील एकूण 
१२ सेवा , पाणीपुरवठा वसुली संदर्भात एकूण १४ सेवा व ना हरकत प्रमाणपत्र संदर्भात २ सेवा तसेच व्यवसाय परवाना संदर्भात एकूण १० 
सेवा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ अ ”, “ ब ”, “ क ” “ड ” नुसार उल्हासनगर महानगरपालिका करीता मी सुधाकर देशमुख, आयुक्त , 
उल्हासनगर महानगरपालिका महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ च्या कलम ३ नुसार अधिसूचित करत आहे. 


• 


. 


सुधाकर देशमुख , 

आयुक्त , 
उल्हासनगर महानगरपालिका. 


( १) 


भाग दोन --८२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २६, २०१ ९ / अग्रहायण ५, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम - २०१५ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 
अधिसूचना क्र . उमपा / साप्रवि / आस्था/ मुली/ ७७७/ १९, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१ ९ सोबतचे 


सहपत्र " अ " 


" मालमत्ता कर " 


अ . 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


लोकसेवांची 
सूची 


नियत पदनिर्देशित 
कालमर्यादा | अधिकारी 


क्र 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ७ ) 


द्वितीय 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


नव्याने कर 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


कर 


कर 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ 
दिवस 


उप कर 
निर्धारक 


आकारणी 


२. भोगवटा प्रमाणपत्र 


निरिक्षक 


निर्धारक व 
संकलक 


केलेले केलेले दर 


२ 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


पुनः कर 
आकारणी 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ 
दिवस 


कर 
निरिक्षक 


उप कर 
निर्धारक 


कर 
निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


३ 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


कर 


उप कर 


कर 


कराची 
मागणीपत्र 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


निरिक्षक 


निर्धारक 


निर्धारक व 


तयार करणे 


केलेले दर 


संकलक 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


७ दिवस 


करमाफी 
मिळणे 


लिपीक 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


उप कर 
निर्धारक 


२. थकबाकी नसल्याचा 


कर 
निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


दाखला 


५ 


थकबाकी 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


लिपीक 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


उप कर 
निर्धारक 


प्रभाग 
अधिकारी 


नसल्याचा 


दाखला देणे 


केलेले दर 


६ 


मालमत्ता कर 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


लिपीक 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


उप कर 
निर्धारक 


प्रभाग 
अधिकारी 


उतारा देणे 


२. थकबाकी नसल्याचा 


केलेले दर 


दाखला 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


रहिवास 
नसलेल्या 
मालमत्तांना 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ 
दिवस 


कर 
निरिक्षक 


उप कर 
निर्धारक 


२. थकबाकी नसल्याचा 


कर 
निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


दाखला 


करात सुट 


मिळणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २६, २०१९ / अग्रहायण ५ , शके १९ ४१ 


अ . 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


लोकसेवांची 

सूची 


नियत पदनिर्देशित 
कालमर्यादा | अधिकारी 


क्र 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ७ ) 


द्वितीय 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


८ 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


लिपीक 


उप कर 


प्रभाग 


मालमत्ता 
हस्तांतरण नोंद 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ 
दिवस 


निर्धारक 


अधिकारी 


२. थकबाकी नसल्याचा 


प्रमाणपत्र 


केलेले दर 


दाखला 


देणे / इतर 


मागांने 


३. मालकी हक्काची 
कागदपत्रे /नोंदणीकृत 
खरेदीखत 


९ 


स्वयंमूल्यांकन 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ 
दिवस 


कर 
निरिक्षक 


उप कर 
निर्धारक 


कर 
निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


१० 


१५ 


आक्षेप नोंदविणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

२. थकबाकी नसल्याचा 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


कर 
निरिक्षक 


उप कर 
निर्धारक 


दिवस 


कर 
निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


११ 


१५ 


कर 


कर 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


उप कर 
निर्धारक 


दिवस 


निरिक्षक 


निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


दाखला 
उप विभागामध्ये १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
विभाजन 

दाखला 
३. मालकी हक्काची 
कागदपत्रे / नोंदणीकृत 

खरेदीखत 
मालमत्ता पाडणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज 
व पुनःबांधणे 

२. थकबाकी नसल्याचा 
कर आकारणी 

दाखला 


१२ 


कर 


उप कर 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ 
दिवस 


निरिक्षक 


निर्धारक 


कर 
निर्धारक व 
संकलक 


केलेले दर 


मनिष हिवरे, 

सहायक आयुक्त , 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
उल्हासनगर महानगरपालिका. 


भाग दोन -- ८२--१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २६, २०१९ / अग्रहायण ५, शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र लोकसेवा 

हक्क 

अधिनियम , २०१५ 
( कलम -३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 
अधिसूचना क्र . उमपा / साप्रवि / आस्था /मुली/ ७७८ / १९, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ सोबतचे 


सहपत्र " ब " 


" पाणीपुरवठा वसुली 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


अ . 
क्र . 


लोकसेवांची 
सूची 


नियत 
कालमर्यादा 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 


द्वितीय 
अपिलीय 
प्राधिकारी 

( ८ ) 
कार्यकारी 
अभियंता 


( ५ ) 


१ 


( २ ) 
नवीन 
नळजोडणी 


( ३ ) 
१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. मालकी हक्क कागदपत्रे 


१५ दिवस 


( ४ ) 
महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


( ६ ) 
कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


३. थकबाकी नसल्याचा 


दाखला. 


२ 


७ दिवस 


मालकी हक्कात १. विहित नमुन्यातील अर्ज 
बदल करणे 

२. मालकी हक्क कागदपत्रे 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


३. थकबाकी नसल्याचा 


दर 


दाखला . 


mo 


१५ दिवस 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. थकबाकी नसल्याचा 
दाखला. 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


नळजोडणी 
आकारामध्ये 
नळजोडणी 
खंडीत करणे 


कार्यकारी 
अभियंता 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


७ दिवस 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला. 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


तात्पुरते 
कायमस्वरूपी 
नळजोडणी 
खंडीत करणे 


कार्यकारी 
अभियंता 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


५ 


पुनः 

जोडणी 
करणे 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. थकबाकी नसल्याचा 


महानगरपालिका १५ दिवस 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


दाखला . 


दर 


६ 


महानगरपालिका 


१५ दिवस 


वापारमध्ये 
बदल करणे 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. थकबाकी नसल्याचा 
दाखला . 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


७ 


पाणी देयक 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


तयार करणे 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


८ 


प्लंबर परवाना 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


महानगरपालिका 


१५ दिवस 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


२. थकबाकी नसल्याचा 


स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


दाखला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २६, २०१९ / अग्रहायण ५ , शके १९ ४१ 


५ 


अ . 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


लोकसेवांची 
सूची 


नियत 
कालमर्यादा 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


क्र . 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ७ ) 


द्वितीय 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


प्लंबर परवाना 


१५ दिवस 


कनिष्ठ 
अभियंता 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


नुतनीकरण 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. मालकी हक्क कागदपत्रे 
३. थकबाकी नसल्याचा 
दाखला. 


करणे 


दर 


१० 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


थकबाकी 
नसल्याचा 
दाखला 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


दर 


११ 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


७ दिवस 


नादुरूस्त मीटर 
तक्रार करणे 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


१२ 


अनधिकृत नळ 
जोडणी तक्रार 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


७ दिवस 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


१३ 


पाण्याची दबाव | विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


क्षमता तक्रार 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 

दर 


१४ 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


पाण्याची 
गुणवत्ता तक्रार 


महानगरपालिका 

स्तरावर 
निश्चित केलेले 


कनिष्ठ 
अभियंता 


उप 
अभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


दर 


मनिष हिवरे , 

सहायक आयुक्त , 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
उल्हासनगर महानगरपालिका . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २६, २०१ ९ / अग्रहायण ५, शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 

अधिनियम , २०१५ 
( कलम -३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 
अधिसूचना क्र . उमपा / साप्रवि / आस्था /मुली/ ७७९ /१९, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१९ सोबतचे 


सहपत्र " क " 


ना हरकत प्रमाणपत्र " 


अ . 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


लोकसेवांची 

सूची 


नियत 
कालमर्यादा 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


क्र . 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ७ ) 


द्वितीय 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ८ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


( ४ ) 
महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


७ दिवस 


( २ ) 

( ३ ) 
व्यापार / व्यव- योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

साय / साठा 
करणेसाठी ना 

हरकत 
प्रमाणपत्र 


उप आयुक्त 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


अतिरिक्त 
आयुक्त 


केलेले दर 


२ 


मंडपासाठी 


७ दिवस 


उप आयुक्त 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


अतिरिक्त 
आयुक्त 


ना हरकत 
प्रमाणपत्र 


केलेले दर 


२. रस्ता पुनर्स्थापन करार 


मनिष हिवरे , 
सहायक आयुक्त , 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
उल्हासनगर महानगरपालिका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर २६, २०१ ९ / अग्रहायण ५ , शके १९ ४१ 


७ 


अधिसूचना क्र . उमपा / साप्रवि / आस्था / मुली / ७८० / १९, दिनाक ९ नोव्हेंबर १९ सोबतचे 


सहपत्र " ड " 


व्यवसाय परवाना " 


अ . 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


लोकसेवांची 
सूची 


नियत 
कालमर्यादा 


संबंधित 
अधिकारी 


द्वितीय अपिलीय 

प्राधिकारी 


क्र . 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 
( ७ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( ४ ) 
महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


अधिकारी 


केलेले दर 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( १ ) | नवीन परवाना | १. योग्य प्रकारे भरलेले 
मिळणे 

अर्ज 
२. कोणत्याही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 
( २ ) | परवान्याचे १. योग्य प्रकारे भरलेले 
नुतनीकरण 

अर्ज 
२. कोणत्याही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


१५ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


अधिकारी 


केलेले दर 


१५ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


( ३ ) | परवाना 

हस्तांतरण 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


अधिकारी 


केलेले दर 


२. कोणत्याही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


१५ दिवस 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


( ४ ) | परवाना दुय्यम | १. योग्य प्रकारे भरलेले 
प्रत 

अर्ज 
२. कोणत्याही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


केलेले दर 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


( ५ ) | व्यवसायाचे 

नाव बदलणे 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


१५ दिवस | प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी 


केलेले दर 


२. कोणत्याही थकबाकी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 


प्रभाग क्षेत्र 


१५ दिवस 


सहा.आयुक्त 


( ६ ) | व्यवसाय 

बदलणे 


उप आयुक्त 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


अधिकारी 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 
२. कोणत्याही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


केलेले दर 


१५ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


( ७ ) | परवाना 

धारक / 
भागिदाराचे 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


अधिकारी 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 
२ . कोणत्याही थकबाकी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 


केलेले दर 


नाव बदलणे 


( ८ ) भागिदाराचे 


१५ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


संख्येत बदल 


योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | महानगरपालिका 

स्तरावर निश्चित 


अधिकारी 


( वाढ / कमी) 


केलेले दर 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, नोव्हेंबर २६, २०१९ / अग्रहायण ५ , शके १९ ४१ 


अ . 


आवश्यक कागदपत्र 


फी 


लोकसेवांची 

सूची 


नियत संबंधित 
कालमर्यादा अधिकारी 


प्रथम 
अपिलीय 
प्राधिकारी 


द्वितीय अपिलीय 

प्राधिकारी 


क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( ३ ) 

( ४ ) 
रद्द योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज महानगरपालिका 


( ५ ) 
१५ दिवस 


सहा.आयुक्त 


उप आयुक्त 


( ९ ) | परवाना 

करणे 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


स्तरावर निश्चित 


केलेले दर 


१. योग्य प्रकारे भरलेले 

अर्ज 


१५ दिवस 


सहा.आयुक्त 


( १० ) कालबाह्य 

परवानासाठी 
नुतनीकरण 


उप आयुक्त 


महानगरपालिका 
स्तरावर निश्चित 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


केलेले दर 


करणे सूचना 


२. कोणत्याही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र 


मनिष हिवरे , 
सहायक आयुक्त , 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
उल्हासनगर महानगरपालिका. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


